महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनबँंड रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड 
पे रुपये ५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.३७७/सेवा-३ 


१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 


दिनांक : ०३ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- शासन आदेशा, समक्रमांक दिनांक ११.१०.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० -- ग्रेड पे 


रुपये ५,४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वाचा येथील शासन आदेझान्वये अंशत: 


बदल करुन सुधारीत पदस्थापनेचे आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहे. त्या शासन आदेशातील 


तक्‍यातील सुधारीत पदस्थापनेच्या स्तंभामध्ये क्र. २७ व ४० येथे नमूद अनुक्रमे डॉ.दत्तात्रय 


जगन्नाथराव पारगावकर व डॉ. प्रिती पराडकर या वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या नावासमोर सुधारीत 


पदस्थापनेच्या स्तंभात त्यांच्या आरोग्य संस्थेचे नाव चुकीचे नमूद झालेले आहे. त्याऐवजी खालील 


तक्त्यामध्ये त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. 3 येथे दर्ठविण्यात आल्याप्रमाणे त्यांच्या आरोग्य संस्थेचे 


नाव वाचण्यात यावे. 
अ.क्र नाव सुधारित पदस्थापना 
वित २ ३ 
२७ | डॉ.दत्तात्रय जगन्नाथराव पारगावकर  ।प्रा आ केद्र सादोळा ता. माजलगांव जि. बीड 
Yo | डॉ प्रिती पराडकर डागा स्त्री रुग्णालय नागपूर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.३७७/सेवा-३ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.8॥8॥95॥0[॥9.90/. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११० ३१७५८०१०५१७ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


>» C AW AH -0 


on 6 & 


tally signed by Varsha Munjaji BI 


° ee 
V [| h M Nn | DN: c=IN, vernm f ht Public Health 
Department, postalCode=400032, st=M 


2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b708981b5122e87c8 
346c4cc7468f821 


INumber=1bd844032884bbf2167bc99cd85325223aceef69d02 
h a [| (0 ५ e bd455b7ca6972491623e0, cn=Varsha Munjaji Bharos: 
Date: 2018.11.03 05:57:53 -07'00 


(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 

उपसंचालक आरोग्य सेवा, लातूर / नागपूर. 

जिल्हा शल्यचिकित्सक लातूर / नागपूर. 

जिल्हा अरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर / नागपूर. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १ व २, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर / नागपूर. 

संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांना, (संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा यांचे 
मार्फत.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


